राष्ट्रीय छात्र सेना, २ महाराष्ट्र नाविक दल, 
रत्नागिरी येथील कार्यालयाच्या शिबिराकरीता 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.११६/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.एनसीसी/प्रशिबिरे/२०२२- 
२३/ का-५/४६६८, दि. १०/११/२०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 


प्रस्तावना :- 

शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ 
मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची 
तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला 
आहे. 


राष्ट्रीय छात्र सेनेमधील छात्रांकरीता प्रशिक्षण, शिबिरे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. 
२ महाराष्ट्र नाविक दल, रत्नागिरी (मेनू-२३) या कार्यालयांतर्गत दि. १५ नोव्हेंबर, २०२२ ते दि. २४ 
नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत १० दिवसाचे शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर 
शिबीराकरीता रू. १३,९४,०५७/- इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय : - 

राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालय २ महाराष्ट्र नाविक दल, रत्नागिरी (मेनू-२३) या कार्यालयांतर्गत दि. 
१५ नोव्हेंबर, २०२२ ते दि. २४ नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत १० दिवसाचे शिबीराचे आयोजन करण्यात 
आले आहे. सदर शिबीराकरीता होणाऱ्या रू. १३,९४,०५७/- (अक्षरी रूपये तेरा लक्ष, चौर्‍यांत्नव हजार, 
सत्तावन्न फक्त) इतक्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यांसाठी 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१ राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४ 
००१६) २१ “पुरवठा व सामुग्री” या उपलेखाश्ीर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च 
भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून संबंधित समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.११६/क्रीयुसे-३ 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/99॥॥.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१११११४४९१९६८२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VISHAL MAHESH LOHAR 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS, 
4.20=4fa5: 


'23df886c1cd91.cdd339489cbf322a94e6f57181810b 
bb2af94e2ac15a90b, 


ICode=4001 
serialNumber=3AA5 1AA033E42289A 1 E6F0663B9EA9F2A095 148 
1DA640207D6C4EC664DB552754, cn=VISHAL MAHESH LOHAR 
Date: 2022.11.11 14:53:39 +05'30 


(विशाल लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

समादेशक अधिकारी, २ महाराष्ट्र नाविक दल, रत्नागिरी 

निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


